महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-अ 
मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या -प्राचार्य 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली ३११९/प्र. क्र. ३९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: - २९ मे, २०१९ 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, दिनांक १७.०३.२०१७ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित 
करण्यात आले आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतूक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम WRT, 
सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम 
प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, sail तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा 
निर्णय दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. 
२. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०१९ रोजी तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण 
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. नागरी 
सेवा मंडळाच्या शिफारशीस अनुसरून सक्षम WHat दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात 
नमूद अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव व पदनाम नागरी सेवा मंडळाची शिफारस । अभिप्राय 
[eg] 2 3 feted 
१ | श्री भानुदास भगवंत gears, । प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण । रिक्‍त पदावर 
प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक व्यावसायिक विकास संस्था, हिंगोली. 
सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास 
संस्था, नांदेड 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३११९/प्र.क्र.३९/प्रशा-२ 


अ.क्र. नाव व पदनाम नागरी सेवा मंडळाची शिफारस (sa 

| 2 3 ee ae 

२ । श्रीमती कमलादेवी श्रीधर आवटे, | प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण | रिक्‍त पदावर 
प्राचार्य, जिल्हा शौक्षणिक व्यावसायिक विकास संस्था, ठाणे 
सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास 
संस्था, पुणे 

३ | St कलिमोद्दीन अजीज शोख, प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण । रिक्‍त पदावर 
प्राचार्य, जिल्हा शौक्षणिक व्यावसायिक विकास संस्था, 
सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास । औरंगाबाद 
संस्था, उस्मानाबाद 


३. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 
जाऊ नये. तसेच बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 
अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व 
याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


५. या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक १ जुले, २०१९ पासून बदलीपूर्व कार्यालयाने आहरित करु नये. 


६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०५२९१०५४५६३८२१ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. re | 

, Basaveshwar ला 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Mamadapure = pra 
(संतोष ममदापुरे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सर्व शिक्षण संचालक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३ ११९/प्र.क्र.३९/प्रशा-२ 
३) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद/पुणे/मुंबई/कोल्हापूर 
४) संबंधित प्राचार्य/उपसंचालक, जिल्हा शौक्षणिक सातत्त्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था. 
५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६) संबंधीत अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


